जिल्हा न्यायालय, सातारा यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२०/२३/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२२०/२३/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११, दि.५/३/२०२०. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/८/२०२०. 
४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांचे पत्र क्र.बी.एडीएम/१५/४००३/२०२०, दि.२२/६/२०२०. 


प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील १२२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०२० ते ३१/८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांनी दि. २२/६/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील AAA नमूद केलेली १२२ अस्थायी पदे या शासन निर्णयान्वये दि. 


१/९/२०२० ते दि.२८/२/२०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
१ | अधीक्षक २ 
२ | सहायक अधीक्षक 9 
3 घुलेखक (उ.श्रे.) १ 
४ | लघुलेखक (नि.्श्रे.) 9 
५ | मराठी लघुलेखक नि.श्रे. 3 
६ | लिपिकनि लघुलेखक १ 
७ | कनिष्ठ लिंपिकाला लघुवेतन भत्ता १ 
८ | वरिष्ठ लिपिक १६ 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४१ 
१० | प्रमुख बेलिफ २ 
११ | बेलिफ १५ 
१२ | वाहनचालक & 
१३ | झेरॉक्स चालक १ 
१४ | पुस्तक बांधणीकार १ 
१५ । चपराशी १३ 
१६ | पहारेकरी ३ 
१७ | सफाईंगार २ 


एकूण १२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२०/२३/प्र.क्र.२३/कार्यासन ११ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीडा, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ )(दत्तमत)(अनिवार्य) ०१, वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.३१/८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१३२३५३१९१२ असा आहे. हा Tear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


gitally signed by Navagire Santosh Samp 


Navagire Santosh ५५०५५००५५०” 


2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed. f30f215ceda09 
6e4e407797, 


हं ॥४॥॥॥७९5000109006020015060118005792711481646009180202०९247 
a mM pa | dd6dd6f47462ca3, vagire Santosh 5 


Date: 2020.09.15 13:25:41 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय,मुंबई. 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा . 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या- २०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, व्यय-५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती-कार्या-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


